औरंगाबाद आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या 
विस्तारीकरणासाठी जमीनीचे संपादन 
आणि त्यापोटी होणाऱ्या खर्चास 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र.मविवि-१२१७/प्र.क्र.२६७/२८-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ३२. 
दि.२२ नोव्हेंबर, २०२३. 


वाचा : १. शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र. मविवि-१२१७/प्र.क्र.२६७/२८-अ, 
दि.२२ नोव्हेंबर, २०१७. 
२. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी, मुंबई यांचे पत्र क्र. मविविकं २०१७/प्र.क्र.२४/भुसं 
/८६०, दि.२० सप्टेंबर, २०२३. 
३. शक्‍ती प्रदत्त समितीचे दिनांक २०.१०.२०२३ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना : 

औरंगाबाद आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (A.A) यांच्या 
अधिपत्याखाली असून विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी १८२ एकर क्षेत्राची मागणी भारतीय 
विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) यांचेकडून करण्यात येत होती. सदर मागणीच्या अनुषंगाने 
औरंगाबाद विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी जमिनीचे संपादन करण्यासाठी दि.२२.११.२०१७ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्या. मुंबई यांना “भूसंपादन 
संस्था” म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. तद्नंतर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाकडून 
औरंगाबाद विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी एकूण १४७ एकर जमीनीची आवश्यकता 
असल्याचे महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला कळविण्यात आले. औरंगाबाद विमानतळाच्या 
विस्तारीकरणांतर्गत जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद यांनी मोजणीअंती एकूण १४७ एकर क्षेत्रापैकी ८ 
एकर क्षेत्र भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाच्या अधिपत्याखाली असून उर्वरीत १३९ एकर क्षेत्र 
संपादित करणे आवश्‍यक असल्याचे महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला कळविले आहे. 

या अनुषंगाने महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाने 
मागणी केल्यानुसार औरंगाबाद विमानतळाच्या विस्तारीकरणांतर्गत ५६.२५ हे.आर (१३९ एकर) 
क्षेत्राचे संपादन करण्यासाठी रू.५७८.४५ खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यतेचा प्रस्ताव महाराष्ट्र 
विमानतळ विकास कंपनीमार्फत शासनास सादर करण्यत आला आहे. सदर प्रस्ताव मा.मुख्य 
सचिव महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील शाक्‍ती प्रदत्त समितीच्या दि.२०.१०.२०२३ रोजीच्या बैठकीत 
सादर करण्यात आला. त्यास मा. शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली असून 
त्यानुसार खालीलप्रमाणे प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मविवि-१२१७/प्र.क्र.२६७/२८-अ 


शासन निर्णय: 

औरंगाबाद आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या विस्तारीकरणांतर्गत ( ५६.२५ हे.आर) १३९ एकर 
क्षेत्र खालीलप्रमाणे संपादीत करण्यासाठी आणि त्यापोटी होणाऱ्या रु.५७८.४५ कोटी इतक्या 
खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. गावाचे नांव संपादीत होणारे | जमिनीचे मुल्यांकन 
क्षेत्र (रु.कोटी मध्ये) 
(हे.आर मध्ये) 

हि १ o? 03 oy 

fod चिकलठाणा ४९.१६ ३९१.५० 

०२ ।मु्तुजापूर ४.२५ २८.६८ 

०३ | मुकुंदवाडी २.८४ ५५.६८ 

०४ । घरे, फळझाडे, विहीरी, बोअरवेल व इमारती ee | ५०.०० 

०५ ।एकूण ५६.२५ ५२५.८६ 
(१३९ एकर) 

०६ =| अ.क्र.०५ अन्वये येणाऱ्या एकूण रक्कमेवर शि ३१.५६ 


उपविभागीय अधिकारी औरंगाबाद यांच्या 
कार्यालयाचा आस्थापना खर्च ३ टक्के आणि 
सोई सुविधा खर्च ३ टक्के 

०७ अ.क्र. of + ०६ मिळून येणारी एकूण रक्‍कम ee 44.82 
of | अ.क्र.०५ अन्वये येणाऱ्या एकूण रक्कमेवर 1 २१.०३ 
म.वि.वि.कं. चा आस्थापना खर्च ४ टक्के 
प्रमाणे 

०९ | अ.क्र.०७ आणि ०८ नुसार येणारे एकूण क्षेत्र | ५६.२५ ५७८.४५ 
आणि एकूण रक्‍कम (१३९ एकर) 


२. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने उपरोक्‍त संपादीत करण्यात आलेल्या क्षेत्राचा ताबा 
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांना देण्याची कार्यवाही शासनाच्या प्रचलीत 
नियमानुसार करावी. 

३. या बाबतचा होणारा खर्च “मागणी क्रमांक ए-७, ३०५३ नागरी विमानचालन, ०२ 
विमानतळ, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, (००) (०२) विमानतळाच्या 
विकासाकरिता महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीस सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (३०५३ ०१६४) 
या ळेखाशिर्षातील ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या उद्दिष्टाखाळी संबंधित आर्थिक वर्षात 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मविवि-१२१७/प्र.क्र.२६७/२८-अ 


उपलब्ध तरतूदीतून भागविण्यात यावा, व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. याबाबत 
उपसंचालक, विमानचालन संचालनालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच 
संचालक विमानचालन संचालनालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 
3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. २०२३११२२१५२५२७२००७ असा आहे. हे 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by RAJASHREE S HIRLEKAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=a2696592d5d84825b5aed6905fd0b9e9dd2c6726e 


bSebc44e78c6af282fc9b0d, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=9182EA9A54D76E6216129AD842EA023F173 
D8083DBD47F2CF1041DA3010B16D6, cn=RAJASHREE S 
HIRLEKAR 


Date: 2023.11.23 12:19:36 +05'30' 


(राजश्री हिर्लेकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत , 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य याचे स्वीय सहायक, 
२. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव, मा.मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय,मुंबई. 
६. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
७. अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
८. अपर मुख्य सचिव (विमानचालन), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
९. प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
१०.प्रधान सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग,मंत्राळय,मुंबई. 
११.प्रधान सचिव (उद्योग), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
१२.अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नवी दिल्ली. 
१३.जिल्हाधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर. 
१४.संचालक, विमानचालन संचालनालय, मुंबई. 
१५.उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्या, मुंबई 
१६.विभागीय कार्यकारी अधिकारी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (7.81), मुंबई 
१७.महालेखापाल, ( लेखा परीक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१८.उप संचालक, विमानचाळन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई. 
१९.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
२०.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
२१.निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


